जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकरिता “iPAS- 
Integrated Planning Office Automation 
System” या संगणकीय प्रणालीच्या पहिल्या 
टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ 
अंतर्गत “मुल्यमापन,संनियंत्रण व डेटा एंद्रीसाठी” 
राखीव ०.५ टक्के निधी मधून करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र्‌ शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० मे, २०२० 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१, दि.१८.९.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदार 
स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम इ. विविध कार्यक्रमांची 
अंमलबजावणी व संनियंत्रण, जिल्हा नियोजन समिती व कार्यकारी समित्यांमार्फत तसेच विभागीय 
आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते. हे संनियंत्रण परिणामकारक होण्याच्या दृष्टीने 
जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाचे कामकाज कागदरहित करुन संगणकीय प्रणाली विकसित 
करण्याची आवश्यकता होती. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समिती 
कार्यालयांसाठी “iPAS -Integrated Planning Office Automation System” ही “वेब बेस्ड” 
संगणकीय प्रणाली, “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर सोलुझान प्रा. लि., नाशिक” या कंपनीमार्फत 
राबविण्यास नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांकः डिएपी-१०१९/ प्र.क्र.१६३/का.१४८१, 
दि.१८.९.२०१९ अन्वये मान्यता देऊन त्यासाठी येणाऱ्या एकूण ₹२८८.५२ लक्ष इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. नियोजन विभागाकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर 
Wear प्रा. लि.,नाशिक” या कंपनीने “iPAS -Integrated Planning Office Automation 
System” या प्रणालीच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीबाबत सादर केलेल्या देयकावरील 
खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे आवश्‍यक ती तरतुद करण्यात आली होती व 
त्या अनुषंगाने नियोजन विभागाच्या शासन ज्ञापन क्र. डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१, 
दिनांक २७ मार्च, २०२० अन्वये उक्त खर्च भागविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, 
देशात “कोविड-१९” च्या प्रादुर्भावामुळे अचानकपणे उद्धवलेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे 
वर्षा अखेरीस लागू केलेल्या निर्बंधामुळे “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर aes प्रा. लि., 
नाशिक” या कंपनीकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामाचे देयक अदा करणे 
शक्‍य झाले नाही. 


३. नियोजन विभागाकडे सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या 
अहवालानुसार “मे. ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर GAM प्रा. लि., नाशिक” या कंपनीने “iPAS 
-Integrated Planning Office Automation System” या संगणकीय प्रणाली अंतर्गत आवश्‍यक 
ती सर्व कामे विहित कालावधीत पूर्ण केली असल्याने यासाठी झालेल्या ₹१६९.३२ लक्ष खर्च व 
त्यावरील “वस्तू व सेवा कर” यांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर Wee 
प्रा. लि.नाशिक” यांना नियोजन विभाग स्तरावरुन न करता ३५ जिल्हा नियोजन समिती 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१ 


कार्यालयांकडून (नाशिक जिल्हा वगळून) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ 
अंतर्गत “मुल्यमापन , संनियंत्रण व डेटा एंट्रीसाठी” राखीव ०.५ टक्के निधी मधून सम प्रमाणात 
अदा करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांकः १८ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयांसाठी “iPAS -Integrated Planning Office 
Automation System” ही “वेब बेस्ड” संगणकीय प्रणाली, “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर 
aa प्रा. लि., नाशिक” या कंपनीमार्फत राबविण्यास आणि त्यासाठी येणाऱ्या ₹२८८.५२ लक्ष 
इतक्या एकूण खर्चास खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


अ. बाब अपेक्षित खर्च । 
क्र. (₹्‌लक्ष) 


| "२७७ -Integrated Planning Office Automation System” ही 2968.32 
संगणकीय प्रणाली सर्व जिल्ह्यात लागू करणे, त्या अनुषंगाने, 
जिल्हानिहाय माहिती संचयिका, जिल्हास्तरीय पोर्टल आणि “मोबाईल 
अँप” यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करणे, जिल्हापातळीवर संबंधित 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य करणे, 
प्रणालीचे सुरक्षितता तपासणी इ. तसेच राज्य आणि विभागस्तरीय 
सनियंत्रणकरीता पोर्टल विकसित करणे. 


2. | “iPAS -Integrated Planning Office Automation System” ही ₹११९.२० 

संगणकीय प्रणाली माहे सप्टेंबर, २०१९ ते ऑगस्ट, २०२२ या ३ 

वर्षाकरीता “सर्व्हर होस्टींग” आणि सर्व्हर देखभाल दुरुस्ती इत्यादी. 
एकूण ₹२८८.५२ 


उपरोक्त खर्चापैकी अ.क्र.१ समोरील कामे “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर सोलुड़ान प्रा. 
लि., नाशिक” या कंपनीकडून पूर्ण करण्यात आली असल्याने, या कामांच्या मोबदल्याचा 
₹१६९.३२ लक्ष निधी अधिक १८ टक्के “वस्तू व सेवाकर” ३५ जिल्ह्यांनी (नाशिक जिल्हा वगळून) 
समप्रमाणात “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.,नाशिक” या कंपनीने केलेल्या 
कामाचे देयक म्हणून कंपनीस थेटपणे अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. आयकर 
कायदा, १९६१ च्या कलम-१९४ (जे) अनुसार १०% अग्रिम कर वजावट (TDS) करण्याची तरतूद 
आहे. तसेच वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा-प्रशा-५, दिनांक 
२८ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये महाराष्ट्र वस्तु सेवा कर अधिनियम, २०१७ व केंद्रीय वस्तु व सेवा कर 
अधिनियम २०१७ च्या कलम-५१ मध्ये वस्तु किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्यावर मूळ स्त्रोतातून 
वजावट करण्याची (TDS) तरतूद आहे. त्यानुसार आयकर आणि वस्तु व सेवाकराची अग्रिम 
वजावट (TDS) पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१ 


कंपनीस अदा करावयाची रक्‍कम ₹४,८३,७७१/- 
कंपनीकडून भरणा करावयाचा वस्तु व सेवाकर (१८%) ₹८७,०७९/- 
कंपनीस देय रक्‍कम ₹५,७०,८५०/- 
जिल्हाधिकारी स्तरावर करावयाची आयकर वजावट (१०%) ₹४८,३७७/- 
जिल्हाधिकारी स्तरावर करावयाची वस्तु व सेवा कर वजावट (२%) ₹९६७५/- 
जिल्हाधिकारी स्तरावर कंपनीस अंतिमत: देय निव्वळ रक्‍कम ₹५,१२,७९८/- 


उपरोक्त बाबीसाठी होणारा एकूण खर्च जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा 
नियोजन समिती यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या “योजनांचे मूल्यमापन, संनियंत्रण व माहिती नोंदणी” (लेखाशिर्ष ३४५१***) या 
योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदीतून भागवावा. 
२. जिल्हाधिकारी स्तरावर करावयाच्या वस्तु व सेवा कराच्या २% वजावटी व्यतिरिक्त वस्तु 
व सेवा कराची उर्वरित १६% रक्‍कम “मे. ई.एस.डी.एस. सॉफ्टवेअर Ula प्रा. लि., नाशिक” 
कंपनीने केंद्र व राज्य शासनास जमा करून त्या संदर्भातील चलन व पावती (Challan & Receipt) 
सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करुन त्याची प्रत नियोजन विभागास अभिलेखासाठी तात्काळ 
सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


३. नियोजन विभागाकडून उपरोक्त बाबी व्यतिरिक्त “iPAS -Integrated Planning Office 
Automation System” या संगणकीय प्रणालीच्या माहे सप्टेंबर, २०१९ ते ऑगस्ट, 2022 या ३ 
वर्षाकरीता “सर्व्हर होस्टींग” आणि “सर्व्हर देखभाल दुरुस्ती” इ.बाबींवरील उर्वरित ₹११९.२० 
लक्ष खर्च नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन 
निर्णयातील परिछेद-६ अनुसार भागविण्यात येईल. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रस्तुत शासन 
निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००५२०१६२८५९३६१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vanita Narayan 
Jadhav 


(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
सर्व मंत्री / राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, 
मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा / विधानपरिषद), 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर, 
शासनाचे मुख्य सचिव, 


AD 


3 


oC 


Cc 
ae 
we aia YT Oe TB OS 0 अकल 


& 
9 
८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१ 


९) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

१०) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई, 

११) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद, 

१२) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर, 

१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 

१४) अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 

१५) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१७) मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
१८) सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
१९) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव, 

२०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२१) संचालक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

२२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३) सर्व उप आयुकत (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 

२४) सर्व जिल्हा नियाजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 

२५) जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख, 

२६) नियोजन विभागातील सर्व कार्यासन अधिकारी, 

२७ निवड नस्ती (कार्यासन-१४८१, नियोजन विभाग.) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


